हिंगोली जिल्ह्यात “मा.बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा 
(हळद) संशोधन व प्रशिक्षण he स्थापन करणे या 
योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: हसंप्र २०२२/प्र.क्र.२२६/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ११ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा:- कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. हसंप्र २०२२/प्र.क्र.११७/९-अ, दि. १४.०९.२०२२ 


शासन निर्णय:- 

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये 'मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र' कंपनी 
कायद्याच्या कलम ८ नुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास दि. १४.०९.२०२२ 
रोजीच्या शासन निणयान्वये मंजूरी देण्यात आळी आहे. सदर योजनेसाठी खालीलप्रमाणे नवीन 
लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. डी -३ Demand No. D-3 
२४०१ - पीक संवर्धन 2401 - Crop Husbandry 

00 - 
ना पिके 119 - Horticulture and Vegetable 
११९ - फलोत्पादन व भाजीपाला पिके Crops 
(०४) - मसाला पिके (04) - Spices Crops 
(०४)(०१)- मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा ल कणी 

शोधत गी Thackeray Haridra (Turmeric) 

(हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र (100% Research and Training Centre 
राज्य योजना) (कार्यक्रम) (100% State Scheme) 
(2809 बी४४६) (कार्यक्रम) (Scheme) 

(2401 B446)(Scheme) 


२. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 2249/9839, दि. 93.90.2022, 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३०६/२२/व्यय-१, दि. १४.१०.२०२२ अन्वये तसेच 
महालेखापाल, ळेखा व हकदारी-१, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सं.ख.वि/चा-१/कृ.पशु. डे. 
व.म.वि./यू ओ आर - ९७/२०२२-२३/५३९, दि. 39.90.2022 अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
2% सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१११११३१८०५७७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


HEMANT 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR mi 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः हसंप्र २०२२/प्र.क्र.२२६/९-ओ 


मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-४०० 032. 
) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
७) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 


अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०सर्व अ.मु.स./प्र.स./सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

११) प्रधान सचिव (कृषी), कृषी, Wea, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

आयुक्त (कृषि), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

कक्ष अधिकारी (2-3), कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 

२४) निवड नस्ती ९-अ. 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


) 
) 
) 
) 
) 
१७) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


4¢ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


